मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांच्या 
अधिपत्याखालील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२१/प्र.क्र.२५/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि.२३ मार्च, २०२१ 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२०/ प्र.क्र.५०/ 

प्रशासन-१ दि. १४ सप्टेंबर, २०२० 

2) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगाव यांचे 
दि. ०९ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीचे पत्र. 

3) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे 
दि. १३ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीचे पत्र. 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. १५ फेब्रुवारी, २०२१ 

५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे यांचे 
दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीचे पत्र. 

६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक यांचे 
दि. २३ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीचे पत्र. 

७) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांचे 
दि. ०२ मार्च, २०२१ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय -: 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, नाशिक; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक; अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगाव; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
धुळे, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांच्याकडील अस्थायी पदे दि. ०१ 
सप्टेंबर, २०२० ते २८ फेब्रुवारी, २०२१ पर्यंत चालू ठेवण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
नाशिक; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, जळगाव; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे, अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखाळील पुढील विवरणपत्रात 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२१/प्र.क्र.२५/प्रशासन-१ 


दर्शविल्यानुसार नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, 
जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या 
अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१ मार्च, २०२१ पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२१ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


कार्यालयाचे नाव नियमित अस्थायी | जिल्हा परिषद | रूपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील | आस्थापनेवरील पदे | आस्थापनेवरील 
पदे पदे 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक | ०६ 4 a 

बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक | १०३३ १७४ १८७ 

बांधकाम मंडळ, नाशिक 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक | ६६६ २० ११९ 

बांधकाम मंडळ, जळगाव 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक | ७४८ १२५ १२४ 

बांधकाम मंडळ, धुळे 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक | ९४७ १४ 248 

बांधकाम मंडळ, अहमदनगर 


३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य 
शाखेतील क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२फेब्रुवारी, 
२०११ च्या शासन निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध 
निश्चित करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- 
सर्वसाधारण, ००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत 
पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचालन व प्रशासन (पाच) 
कार्यान्वयन (योजनेतर) लेखाशिर्षाखाळील चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क. दि. १५ फेब्रुवारी, 
२०२१ या झासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२१/प्र.क्र.२५/प्रशासन-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥8॥/०59॥॥॥.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२३१२१९४१३११८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 
DN: c=IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, postalCode=400032, Me hi 
2.5.4.20=0514d0441bc151d360aa9723b622b5ac853f58450638828ec27f54c8 
3e1c36e9, id ‘B6E88B48 1F 1244F 13237 138E9D6B976B2AFE055D, 
100 D8DF82CCD8641 1440F872E806944C68D20B4533D6C7D7079 
D601D1337F7E8B66, -JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 
1,03.23 12:24:22 +0! 
(जहांगीर खान) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत-१. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३.महाळेखापाल -२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४.महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
५.वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय, मुंबई. 
६.वित्त विभाग (आ.पु.क,), मंत्रालय, मुंबई. 
७.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
८.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक 
९. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगाव 
१०.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे 
११. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर 
१२.संबंधित कोषागार / उप कोषागार अधिकारी 
१३.कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. कार्यासन अधिकारी, प्रशासन - १, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


